सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षात २२३०ए८३५ 
लेखाशिर्षांतर्गत ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 
उदिष्टांतर्गत निधी वितरीत व खर्च करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तिय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
Ped रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: पुरक-२०२३/प्र.क्र.११८/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- १. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ५७/व्यशि-३ 
दिनांक:- 22.02.2023 
२. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ-२०२०/प्र.क्र.९९/व्यशि-३ 
दि. २४.०४.२०२३ 
3. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०२३/प्र.क्र.२२/व्यशि-३ 
दि. १९.०६.२०२३ 
४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२/नियोजन/ 
२०२२-२३/दिव्यांग/प्र.क्र.०३/२३३, दि. २१.०८.२०२३ 
शासन निर्णय : 
संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगाकरीता असलेल्या खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीकरीता एकवेळचे अनुदान देणेबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. संदर्भ क्र. २ अन्वये दिव्यांगाकरीता सुरु करावयाच्या अभ्यासक्रमास व त्याकरीता शासन मान्यतेबाबत 
इरादापत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. 
३. संदर्भ क्र. ३ अन्वये दिव्यांगाकरीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुगी खरेदी करण्याकरीता नवीन लेखाशिर्ष 
२२३०ए८३५ यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
४. संदर्भ क्र. ४ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी संवेदना दिव्यांग 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हरंगुळ (बु; जि. लातूर या संस्थेस यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीकरीता रु. १ कोटी अनुदान 
वितरीत करण्यास विनंती करण्यात आली आहे. 
५. सदर योजनेकरीता सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षात मागणी क्र. झेडए-२, २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०३, 
प्रशिक्षण, १०१, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, (०२) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान (०२) (०१) भौतिक सुविधा आणि 
यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री याकरिता दिव्यांग खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना एक वेळचे अनुदान (कार्यक्रम) 
२२३०ए८३५, ५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री लेखाशिर्षांतर्गत, दिव्यांग खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील 
यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री यावरील खर्चासाठी रु. १.०० कोटी अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. 
६. संस्थेने संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीनुसार परिच्छेद क्र. १६.४ नुसार यंत्रसामुग्री व 
साधनसामग्री खरेदीबाबत संस्थेने विकल्प क्र. १ ची निवड केली आहे. त्यानुसार संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. संचालनालयाने संदर्भ क्र. १ च्या 
कार्यपध्दतीनुसार संस्थेस निधी वितरीत करण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र. ११ ८/व्यशि-३ 


७. भौतिक सुविधा आणि यंत्रसामुग्री व साधनसामग्री याकरिता दिव्यांग खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना 
एक वेळचे अनुदान (कार्यक्रम) २२३०ए८३५, ५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्प अंदाज, 
वाटप व संनियंत्रण प्रणाळीवर उपलब्ध रु. १.०० कोटी निधी वितरीत व खर्च करण्यास सदर शासन निर्णयाव्दारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खर्च वित्त विभागाने दिलेल्या निदेशांनुसार करण्यात यावा. 
८. सदर खर्च वितरीत तरतूदीच्या मर्यादेत करण्यात यावा. उपरोक्त खर्चाची अनुज्ञेयता तपासण्याची 
जबाबदारी, संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 
९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २६३/व्यय-६ दि. १४.०९.२०२३ यांच्या मान्यतेने 
व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ नुसार व वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी निर्गमित निर्देशास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२६१३०२२३२१०असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ABHINANDAN NAMDEV MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUIDICIARY 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e6c8b9 1 ccaee7 508F2f1 dcfc29d3dd5399ac21d5272d583f8d75608 
dec4c7e38, 


NAMDEV MORE 22 
(अभिनंदन मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरिक्षा-१ व २), महाराष्ट्र-१, मुंबई. (संचालनालयामार्फत) 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता -१ व २), महाराष्ट्र, मुंबई(संचालनालयामार्फत) 
४. after व लेखाधिकारी, औरंगाबाद (संचालनालयामार्फत) 
५. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
६. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, लातूर 
७. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लातूर 
८. प्राचार्य, संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हरंगुळ (बु.), ता. जि. लातूर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१०.कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (व्यशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


